हेन्री फोर्डची पहिली रेस 


चित्रे: रिचर्ड वाज 
मराठी अनवाद: तप्ती कर्णिक 


हेन्री फोर्डची पहिली रेस 


हेन्नी फोर्डला गाडी चालवायला खुप आवडे. 


त्यात्रा शहरात गाडी चालवायला मजा यायची. 


त्याला गाडीवर पाहितलरे की लोक एकटम 
उत्साही व्हायचे. 


“तो बघ वेडा हेन्री! पुन्हा बिन घोड्याची गाडी 
घेऊन चालला आहे,” लोक ओरडत. 
त्याला पाहायला बायका धावत बाहेर यायच्या. 2... ळा हती ज्र १, य 


त्याला चुकवायला पुरुष रस्त्याच्या बाजूला उभे .* | 
राहत. | 


क” 


का कुत्री भुंकत मागे पळायची. । 


| ी घोड्यांचे खिंकाळणे सुरु व्हायचे. 
7 हेन्रीला शहरात गाडी चालवायला खूप मजा 


यायची. 


कोत 0०५७०५१५४१ ११.० ००)....../७५ 


२०५५४४५०५४ 


हेब्रीने स्वतःची गाडी स्वत: 
बनवल्री होती. 


ती पेट्रोजवर चालायची. 


त्या गाडीला ब्रेक नव्हते. 

गाडी थांबवायची असेल तर 
तो इंजिन बंद करायचा. 

आणि उडी मारून बाहेर 
पडायचा. 


हेन्री गाडी खांबाला अगदी घोड्यासारखेच 
दोराने बांधून ठेवायचा. म्हणजे मग गाडी 
उलटण्याची भीती नसायची. 


१.५५ १-४ खळे र (१7९६० 


सर्वाना वाटत असे की हेन्रीने पुन्हा घोडा- 
गाडी चात्रवावी. 


पण हेन्रीला गाड्या खूप आवडायच्या. 
त्याला गाडी चालवायला खूप मजा 
यायची. 


आणि गाड्या तयार करायलाही त्याला 


खुप आवडे. 


आणखीनही काही लोक गाड्या बनवायचे. 


परंतु त्या खूप महागड्या होत्या. 
आणि त्या गाड्यांना सतत दुरुस्ती लागायची. १ 


बऱ्याच लोकांना गाडी कशी चात्रवायची 
माहित नसल्यामुळे ते ड्रायव्हर ठेवीत. 


“८९४६४८५४८६ 


फक्‍त श्रीमंत लोकांना गाडी घेणे परवडायचे. | र त्व पक ी न्यात र. नया इ “< अमेकाका 3 न 


०८. 
आढी. र 
ह &£ 2 2 < जा 
रे: कुलक डा 3 ७/.१ > .* 
> १. « सन 2, >>*$ 
ट ५ १५९६-४४ 
०४ १. ८3 ध 
5 शट 
€ ( थु पार ६ ५ 
र्‍ ८-०: १ १५ क्र डे ह 7 यर 
भट 9 अ ५५: >: “ 
ह भे १५.३ १ जी; न 
2 > ->..”>- * 
"> कक 0000000000 धच 
भे *. ५ 
पश र > ५४४-०-: 


हेत्रीचे एक स्वप्न होते. 


त्यातला अशी गाडी बनवायची होती की जी 
सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्यात असेल. 


त्याची स्वप्नातील गाडी तयार करायला 
त्याला पैसे लागणार होते. 


पण पैसे उभे तरी कसे करायचे? 
म्हणून त्याने रेसमध्ये भाग घेण्याचे ठरवले. 


त्यांनी त्याच्या उभ्या आयुष्यात कधीच 
रेसमध्ये भाग घेतला नव्हता. 


डे 


गाड्यांच्या शर्यती हा नवीन खेळ होता. 


लोक नटून थटून रेस पाहायला यायचे. 


जी गाडी वेगाने धावायची त्या गाडीने रेस 
जिंकावी यासाठी लोक चीत्कारायचे. 


“मी रेस जिंकलो तर,” तो क्लारा-आपल्या 
पत्नीला म्हणाला, “तर मत्रा नवीन गाडी 
बनवता येईल.” 


हेब्री आणि मेकॅनिक स्पायडर हफ्फ 
कामाला लागले. 

त्यांनी सव्वीस हॉर्सपॉवरचे इंजिन 
रेसिंगच्या गाडीला लावले. 

एक हॉर्सपॉवर म्हणजे एका घोड्याची 
गाडी ओढण्याची ताकद. 

म्हणजे हेन्नरीची गाडी घोड्याला एका 
सेकंदात हरवू शकणार होते. 


लोक हेन्रीला खूप हसले. 


“तू डेअरडेव्हिलला कधीच हरवू 
शकणार नाही,” लोक म्हणाले. 


तो डेअरडेव्हिल-धाडसी माणूस 
म्हणजे अलेक्झांडर विंटन. 

तो अमेरिकेचा रेसिंग चॅम्पियन 
होता. 


1 4)1६2)(/5 | 
4€) 3६4917101४ 


1-६ 7७९६७६५ 1/-- 


मी त्याला नक्की हरवेन,” हेन्नी म्हणाला. 


“माझी गाडी जास्त चांगली आहे.” 
क्‍्लाराने मान डोलावून संमती दिली. 


तिला हेन्रीकडून फकत एकच अपेक्षा होती 
की त्याने सुरक्षित गाडी चालवावी. 


९८ "५५ ५८५०-०७ >.५7-2४-->-५५-८६०न४३ 


[प नि पज | 
हँ टी प | 
प प्रि भः 

शशि जि [८ |्‌ए रह ः ; 
ज़ टि पपर 
७£ ७ ७ (टि (८ त दायी 
क शिकता र्न- 

2 त आढे चट | 
> 5 3: च 
टि ् र ऱ र प 

र क्त ् 

१्टर५४ॅ १ ७ ८ | 
7 £ 6 £ : 8 8 | 
5 & ४७ फि टि ४७ ठि - 


दहा मैल्लाची शर्यत त्यादिवशी सगळ्यात 
शेवटी होती. 


हेब्री आणि विंटन असे दोनच स्पर्धक 
मैदानात होते. 


डेअरडेव्हिलने हेत्रीकडे बघून स्मितहास्य 
केले आणि टोपीने अभिवादन केले. 


हेन्रीनेही त्याला टोपीने अभिवादन केले 
आणि त्याच्याकडे बघून स्मितहास्य 
केले. 


:* 
स 

2 त 
र) ४ 
) 

“ 
४ ली ॉ् 
श 
र “ट्‌ 
ी 
4 र 4 


वणव २ ककती" 


क 
3 3 
" 2 21” 
४ . 
अ: य: ज्र 
क स 
ट्र 
प्र "7३... 
नि 


स वक्क 


“ऑन युवर मार्कस,” शर्यंत सुरु 
करणारा माणूस जोराने ओरडला. 
हेन्रीने स्टेअरिंग पकडले आणि 
“इंजिन चालू कर,” असे ओरडला. 
स्पायडरने इंजिन सुरु केले. 


हेब्रीच्या गाडीचा मोठ्याने आवाज 
सुरु झाला. 


| 
| 
प 


५. 


२४ 


बग लोक टाळ्या वाजवू लागले. 


शर्यत सुरु करणाऱ्या माणसाने अधिकाधिक लोक विंटनसाठी 
हवेत गोळी झाडली. टाळ्या वाजवत होते. 

हेत्री आणि विंटनने आपापल्या विंटनच रेस जिंकेल याची त्यांना 
गाड्या ट्रृकवरून गाड्या पुढे पूर्ण खात्री होती. 


हाकल्या. 


२ "८५ 


6 (२ शत शा की पा पॅ ह | 
न डड गमक वल हह ल्ायाआाह न 
त्त टॅ | । 
;४। रिप टि कटि 
ध्ण 0. ९ ( 
७ ७७८ 8” | | 
व्ष 1 शए [८८ क 
/खि तही [७12 ४ ७. 
र * पि ५5 त झि लि भी 
प (: टं घि नीर 
नि 014 छि टि (0 जि 
> -. ७ ऐि ५४ ८ दि शर. 
2. टि षि हि झिंक 
८ टक पळ वि र्ण 
ट्ट - ऱ्य चि _ ् 
शि कः त ड्‌ 
घर ॥७ 8 र्[्‌ए ग 
ऱ्ि ट्ट ि > “प्ट ष्ठ *ए 2 
1. [०] 
९. ट वृ १७ ८, 
1) १ क हट 2 द 2 


29५००७४४४४ 


स्थ 


9२४. 
> > 
3 व 
व 
जी 
४>* री 
डी 
र, 
- 4 
। . ”-औ 
्् र्त 
“>, > 
$ षड .- 

दं शु र 

ैँ टी 

1 १ >>. र 

द्र र २» 
“| 
्ी *% 
"> 


“बाहेर लटक,” हेन्री ओरडला. 


धावत्या गाडीच्या फळीवर स्पायडर 
उभा राहिला. 


तो बाहेर लटकला. 


हेन्रीने टर्नला गाडी वळवली. 
स्पायडरच्या वजनामुळे गाडी 
उत्टली नाही. 


विंटन पुढे होता. 
हेन्रीने गाडीचा स्पीड वाढवला. 
तो वेगाने पुढे आला. 


त्याची आणि विंटनची गाडी 
अगदी चिकटून धावत होत्या. 


आणखी पाच वेळा गाड्या एकत्र 
आल्या. 


अंतिम टप्प्यात पोचली. 


गाडयांची रेस अं 
नजरेच्या 


टप्प्यात आले 


च्च 


अतर न 


काळ्या धुराचा ठग 


ट्रकवर का 


/ 


अचानक ट्रकव 


> 


आणि अ 
उडाला 


दिसत नव्हते. 


हेन्रीला समोरचे काहीही 


त्याच्या गाडीत तर काही बिघाड झाला 


नाही ना 


त्याच 
इंजिन 


तापत्रे तर नाही ना? 


खप 
९२ 


जिन 


धुरात 


स्वप्न 


* 


स्वस्त गाडी बनवायचे 
विलीन झाली की काय 


स्व 


।्>े 


1 


नाही 
विंटनची गाडी खराब झाली होती. 
त्याच्या गाडीच्या इंजिनमधून धूर येत : 
होता. आणि अचानक इंजिन बंद पडले. 


शड 


गाडी काही केल्या पुढे जाईना. 


हेन्री ओरडतच त्या धुरातून बाहेत 
आला. 


“ये$५यप्पी!!” 
तो हर्षातिरेकाने ओरडला. 


प्रेक्षक बेफाम झाले. 
पुरुषांनी टोप्या हवेत उडवल्या. 


बायका खुर्चीवर उभे राहून त्याला पाहू 
लागल्या. 


हेन्रीने त्याची पहिलच रेस जिंकली होती. 


हेन्री फोड आता अमेरिकेचा नवीन कार रेसिंग 
चॅम्पियन ठरला होता. 


दुसऱ्या दिवशी हेन्रीचे नाव आणि फोटो 
प्रत्येक वर्तमानपत्रात झळकला होता. 


त्याला हजार डॉलरचे बक्षिस मिळाले 


होते. 


त्याला एक क्रिस्टलनचा पंच बाऊतरही 
बक्षिस मिळाला होता. 


कक्‍्लाराने तो बाऊत्र येणाऱ्या पाहुण्यांना 
पाहता यावा म्हणून टेबलवर ठेवला होता. 


त 
द्र ! 


वट िय 


हेन्रीने त्याच्या स्वप्नातील कार बनवली. 


त्याचे नाव मॉडेल टी असे ठेवले. 
सुरुवातीला ती फक्त काळ्या रंगाची 
बनवली गेली. 


मॉडेल टी वापरायला अगदी सोपी होती. 
तसेच तिची दुरुस्ती आणि देखभालही 
सोपी होती. 

लोकांना ती खूपच आवडली. 

त्यांनी तिचे नाव टीन लीझ्झी असे ठेवले. 


"कः: 


हेत्री फोड आपत्ली टीन लीझ्झी घेऊन 
शहरात आला. 


त्याला बघून लोक खूप खुश झाले. 
महिलांनी हात हलवून स्वागत केले. 
पुरुषांनी गाड्यांचे हॉर्न वाजवले. 
हेन्री खूप आनंदी होता. 


सर्वसामान्यांना परवडेल अशी गाडी 
त्याने बनवली होती. 


ही एक खरी घटना आहे. 
१० ऑक्टोबर १९०१ मध्ये कारची रेस झाली होती. 


हेब्रीने बक्षिसाची रक्‍कम फोर्ड मोटार कंपनी सुरु 
करण्यासाठी वापरली. 


हेन्री फोर्डची मॉडेल टी ही गाडी सामान्य लोक घेऊ 
शकत होते. 


हेन्री फोर्ड विंटन 
21 ण ७1101 


र य 


२५५ न 


9 


८2 
200900 ह. 
र 224 


त 
22% 
4222229 


र 2, 29 22245 1. 
22; 22% 1” "22 


ही 


हा त्या रेसमधील प्रत्यक्ष घेतलेला फोटो आहे. हेन्री 
विंटनच्या गाडीला आता ओलांडणार आहे. तुम्ही तर 
फोटो अगदी नीट पाहिला तर स्पायडर तुम्हाला धावत्या 
गाडीच्या फळीवर उभा आहे. 


